राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “Establishment of 
Strawberry Research Station at Mahabaleshwar” 
या रुपये 383.43 लाख निधी रक्कमेच्या प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२३/प्र.क्र.२८/७-अओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३१ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र जा.क्र.आरकेव्ही-२०२२/प्र.क्र.२२७/१४-अ,दि.०६/०१/२०२३. 
२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांचे पत्र जा.क्र. 
मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्र.मा./प्र.क्र.२२३/२५४/२०२३, दि.२७/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३१ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दि.२३/११/२०२२ 


रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राष्ट्रीय कृषि विकास 


योजनेंतर्गत सन २०२२-२२ मध्ये मंजूर झालेल्या Establishment of Strawberry Research Station at 


Mahabaleshwar या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 


राहुरी अंतर्गत गहू गेरवा संशोधन केंद्र, महाबळेश्वर येथे पुढील पाच आर्थिक वर्षात राबविण्यास मान्यता 


प्रदान केली आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात 


रू.३४३.६३ लाख निधी पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने 


राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने रू.३४३.६३ लाख नियतवाटप मंजूर करण्यास मान्यता प्रदान केली 


आहे. त्यानुसार संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या 


पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत 


Establishment of Strawberry Research Station at Mahabaleshwar हा प्रकल्प महात्मा फुले कृषि 


विद्यापीठ, राहुरी येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.२८/७-ओ 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत Establishment of Strawberry Research Station at 


Mahabaleshwar हा प्रकल्प महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत गहू गेरवा संशोधन केंद्र, 


महाबळेश्वर येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


सदर प्रकल्पासाठी लागण्याऱ्या रु.३,४३,६३,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी त्रेचाळीस लक्ष त्रेसष्ट 


हजार फक्‍त) इतक्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रकल्पाचा पाच वर्षाच्या खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे राहील. 
(रु.लाखात) 
अ. घटक किंमत केंद्र/राज्य शासन चालू य॒ खर्च भागिदारी नमुना 
क्र करीता 
नाव अनुदानाकरीता | राकृवियो | लाभार्थी | अंमलबजावणी 
खर्चाचे प्रमाण संस्था 
ie आवर्ती: ७१.९० राष्ट्रीय कृषी १००% ७१.९० | 
लागवडीचा खर्च व विकास योजना 
संशोधन खर्च 
२ | अनावती: २३१.७३ राष्ट्रीय कृषी १००% २३१.७३ 7 महात्मा फुले 
बांधकाम खर्च विकास योजना कृषि विद्यापीठ, 
३ | अनावर्ती: ४०.०० । राष्ट्रीय कृषी १००% ४०.०० | राहुरी 
कृषी अवजारे आणि विकास योजना 
फिरते कृषि 
चिकीत्सालय 
एकूण किंमत 383.83 Eee = | ee | 383.83 po 
% भागीदारी 900% poe | i eee 400% 
४. - Wa प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत गहू गेरवा संशोधन केंद्र, महाबळेश्वर येथे राबविण्यात येईल. 


घ्‌. 


या प्रकल्पाची अंमळबजावणी संचालक (संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे 


संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 


राहुरी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.२८/७-ओ 


MAAS! सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परिक्षण 


उपयोगिता प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
वेळोवेळी सादर करावी. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२२११५४६५०९३०१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MITALI KALPESH ह 


CHAUDHARI conic 
(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (कृषी),मंत्रालय, मुंबई -३२. 


) 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई -३२. 
) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


कुलगुरु/कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 

संचाळक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

संचालक(संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 

सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

qo) सहायक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर . 

१२) संचालक, ळेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

१३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३२. 

१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
) 
) 
) 
) 


१५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७) राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


